पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या बदल्या दिनांक ३० जून 
२०२२ पर्यंत न करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२१४/पोल-१. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जून, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसाआरव्ही-२०२२/ प्र.क्र.२९/ 
कार्या.-१२, दिनांक २७.०५.२०२२. 


झासन निर्णय- 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२२/प्र.क्र.२९/कार्या.-१२, दिनांक 
२७.०५.२०२२, यामधील शासन निदेश्ाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) 
यामधील तरतुदींनुसार करता येणा-या बदल्या ह्या, दिनांक ३०.०६.२०२२ पर्यंत करण्यात येऊ नयेत. 
तथापि, प्रशासकीय कारणाने तातडीने एखादी बदली करणे आवश्‍यक असल्यास मा. मुख्यमंत्री यांच्या 
मान्यतेने अशी बदली करता येईल. 
२. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०११६०७२१३०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH 
BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह ey), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) अवर सचिव (पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड फाईल, पोल-१. 


